आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील 
१५९० अस्थायी पदांना व बाहयस्रोताद्वारे 
भरण्यात आलेल्या ७१६ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- १ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. ५ एप्रिल, २००३ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४ 
३) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१५/का-७ अ, दि ०६.०३.२०१९ 
४) आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदे/१९-२० 
/का-१/४५७१ दि.१७.०९.२०१९ 
५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ११.९.२०१९. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४२ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा 
एकूण १५९० पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकुण २३०६ अस्थायी पदांना 
०१/०३/२०१९ ते ३०/९/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक ०६.०३.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक ११.९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. महिलावबाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १५९० अस्थायी पदे व 
बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत असे संदर्भाधिन 
क्रमांक-४ येथील दिनांक १७.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त शासन Prarie तरतुदीनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५४२ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अज्ञा एकूण १५९० पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात 
आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकुण २३०६ अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


४. सदरचा ames निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ११.९.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२७११०२३६६९३० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lal si al g DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of 
| Maharashtra, OU = Women And Child 
Ra m Cc h an d ra G UJ ar Development Department 


(OT. रा. JOR) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी(आयुक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुकक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारण-१), मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती, का-७अ. 


Cc 40 AD -0 


Cc 
ae 


on SG O&M 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१५/का-७ अ, दि.२७/०९/२०१९ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन अस्थायी पद संख्या 
| 3 | आयुक्‍त ३७४००-६७००० १०००० po ot 
२ सहआयुक्त १५६००-३९१०० ७६०० Po 
३ उपआयुक्त १५६००-३९१०० ६६०० २ 
४ ।सहायक आयुक्त ( दि. २३.४.२०१३ अन्वये नवनिर्मित- | १५६००-३९१०० ५४०० २ 
१ पद) 
५ freer ahora बाल विकास अधिकारी, वर्ग-१ १५६००-३९१०० ५४०० ३० 
६ बालमानसशास्त्रज्ञ १५६००-३९१०० ५४०० ४६ 
७ 'जिल्हामहिलाव बाल विकास अधिकारी,वर्ग-२ (a1.  ९३००-३४८०० ४४०० १२ 
दि.५.२.१३ अन्वये ६ नवनिर्मित पदे) 
८ "निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-२ ९३००-३४८०० ४४०० 1१ | 
९ अधिव्याख्याता ९३००-३४८०० ४४०० १ 
ae सांख्यिकी अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० शशि 
षि १ लेखाधिकारी (शा.नि. दि. 4.2.93 अन्वये नवनिर्मित ६ ९३००-३४८०० ४४०० ९ 
पदे व दि. २३.४.२०१३ अन्वये २ नवनिर्मित पदे) 
१२ अधिक्षक वर्ग-२ ९३००-३४८०० ४४०० २७ 
१३ वैद्यकीय अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० षु 
१४ ।निरिक्षिक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-३ ९३००-३४८०० ४३०० शशि 
१५ ।उपअधिक्षिका ९३००-३४८०० ४३०० 1१ | 
१६ |।सहायक लेखाधिकारी (शा.नि. दि. २३.४.१३ अन्वये | ९३००-३४८०० ४३०० ४१ 
नवनिर्मित ४ पदे व दि. ८.४.२०१३ अन्वये ३५ नवनिर्मित 
पदे) 
१७ कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० ४ 
१८ निम्नश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८०० ४३०० २ 
१९ जिल्हा परिविक्षा अधिकारी ९३००-३४८०० ४५०० ५१ 
२० ।परिविक्षा अधिकारी (नवनिर्मित २ सह) ९३००-३४८०० ४३०० १५९ 
२१ ।प्रमुख लिपिक (शा.नि. दि. २३.४.१३ अन्वये २ नवनिर्मित ९३००-३४८०० ४२०० न 


पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


२२ ।समुपदेशक ९३००-३४८०० ४२०० ४६ 
२३ समुपदेशक ९३००-३४८०० ४३०० ४ 
२४ संरक्षण अधिकारी ९३००-३४८०० ४३०० ३७ 
२५ ।विधी सल्लागार ९३००-३४८०० ४३०० 319 
२६ परिचारिका ९३००-३४८०० ४२०० ३० 
२७ ।प्रशिक्षित शिक्षक ९३००-३४८०० ४२०० २ 
२८ ग्रंथपाल ५२००-२०२०० २८०० शशि 
२९ ।वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० BY 
३० | Bret 4200-20200 २४०० १९ 
३१ निदेशक ५२००-२०२०० २४०० २२ 
३२ टर्नर फिटर 4200-20200 २४०० po 
३३ रेडिओ-वायरमन ५२००-२०२०० २४०० Pt 
३४ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ५२००-२०२०० २००० ३७ 
३५ ।कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० | oe 
३६ । संरक्षण अधिकारी कनिष्ठ ५२००-२०२०० १९०० ३५८ 
३७ वाहनचालक ५२००-२०२०० १९०० ३८ 
३८ वरिष्ठ काळजी वाहक ४४४०-७४४० १६०० ४० 
३९ स्वयंपाकी ४४४०-७४४० १६०० ४३ 
vo ।नाईक ४४४०-७४४० १६०० शशि 
४१ | rag ४४४०-७४४० १३०० ३९ 
४२ ।कनिष्ठ काळजीवाहक ४४४०-७४४० १३०० १५८ 
४३ पहारेकरी ४४४०-७४४० १३०० १९ 
४४ ।सफाईगार ४४४०-७४४० १३०० ४६ 
४५ ।मदतनीस ४४४०-७४४० १३०० Poo | 
४६ ।'आया ४४४०-७४४० १३०० २ 
४७ परिचर ४४४०-७४४० १३०० २ 
४८ वेतनावरील एकुण पदे १५४२ 
४९ ।मानद वैद्यकीय अधिकारी-मानधनी प्रति भेट रु.१००/- परंतु द.म. जास्तीत ४८ 


जास्त रु. १२००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-७अ 


yo | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना सहाय्य मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. १५,०००/- ३५८ 
करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी (बाहयस््रोताद्वा)) अन्य तालुक्‍्याकरीता रु. १२०००/- 

५१ ।तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना सहाय्य मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. १२,०००/- ३५८ 
करण्यासाठी सहायक (बाहयस््रोताद्वारे) अन्य तालुक्‍्याकरीता रु. १००००/- 

42 बाह्य यंत्रणेद्वारे एकुण पदे ७१६ 

43 एकुण अस्थायी पदे २३०६ 


. Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
Lals | ng DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Women And Child 


R a m C h a nd ra G Uj a r Development Department 


Date: 2019.10.03 11:46:01 +05'30" 


( OT. XT. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


